देहरजी मध्यम प्रकल्प ता. विक्रमगड, जि. पालघर, 
प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग. 
शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०२१/१४६/(प्र.क्र. ९३/२१)/ मध्यम प्रकल्प 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ सप्टेंबर, २०२१. 


संदर्भ: -१) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए- १०७७/ ११७८/२३३८/(म.प्रो/ (१) 
दिनांक ०४/०५/१९७९. 
२) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे निर्णय क्रमांक को.पा.वि.म/ 
तां-६/२५९६/०५ दिनांक २१/१०/२००५ 
३) शासन निर्णय क्रमांक बैठक २०१८/(प्र.क्र. २८७/१८)/मध्यम प्रकल्प 
दिनांक ११/०९/२०१९. 
४ कार्यकारी संचाळक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे पत्र क्रमांक 
कोपाविम/तां-६/देहरजी/ सुप्रमा /८०५, दिनांक २५/०२/२०२१. 
प्रस्तावना:- 
देहरजी मध्यम प्रकल्प या योजनेअंतर्गत मौजे सुकसाळे, ता.विक्रमगड, जि.पालघर येथे देहरजी 
नदीवर ९५.६० दलघमी क्षमतेचे माती व संधानकातील धरण बांधणे प्रस्तावित आहे.सदर प्रकल्प पश्चिम 
वाहिनी वैतरणा नदीच्या खोर्‍यात येतो.हा प्रकल्प पाणीपुरवठा प्रकल्प असून संदर्भीय शासन निर्णय 
क्रमांक ३ नुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अर्थ सहाय्यातून कोकण पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, ठाणे यांचेमार्फत राबविण्यात येणार आहे. 
देहरजी मध्यम प्रकल्प ता. विक्रमगड, जि. पालघर या प्रकल्पास संदर्भ क्रमांक १ नुसार सन 
१९७६-७७ चे दरसूचीवर आधारित रूपये ११.५२ कोटी इतक्या रकमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली होती. सदर मूळ प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झाल्याने संदर्भ क्रमांक २ नुसार सन २००३-०४ चे 
दरसूचीवर आधारित रूपये १५८.२५ कोटी इतक्या रकमेस नव्याने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती. 
शासन निर्णय, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र.६८/१४/मध्यम प्रकल्प दिनांक ०४/०३/२०१४ 
अन्वये देहरजी मध्यम प्रकल्प ता-विक्रमगड जि-पालघर या प्रकल्पातून वसई विरार हहर महानगर 
पालिकेस पिण्यासाठी पाणी आरक्षित करण्यास व होणारा संपूर्ण खर्च भांडवली अंशदान म्हणून वसई 
विरार Bex महानगर पालिकेकडून घेऊन सदर प्रकल्प कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने 
राबविण्यास मान्यता देण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात दरसूचीतील बदल, भूसंपादन खर्चातील 
वाढ, प्रकल्पाच्या आराखड्यातील बदल इ. कारणांमुळे किंमतीत वाढ झाली असून वसई विरार शहर 
महानगर पालिकेची आर्थिक क्षमता विचारात घेता वाढीव किंमतीनुसार निधी उपलब्ध करून देणे 
महानगर पालिकेस शक्‍य होणार नसल्याने संदर्भीय शासन निर्णय क्रमांक ३ नुसार मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणाच्या अर्थ सहाय्यातून कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचेमार्फत 
राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांनी संदर्भ क्रमांक ४ अन्वये सन 
२०१८-१९ चे दरसूचीवर आधारीत रुपये १४४३.७२ कोटी किंमतीचा प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा 
प्रस्ताव मान्यतेस्तव शासनास सादर केला होता. या प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास मंजुरी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/१४६/(प्र.क्र. ९३/२१)/ मध्यम प्रकल्प 


शासन निर्णय :- 


शासनाच्या या निर्णयाव्दारे देहरजी मध्यम प्रकल्प ता. विक्रमगड, जि. पालघर या प्रकल्पाच्या 
सन २०१८-१९ चे दरसूचीवर आधारीत रुपये १४४३.७२ कोटी किंमतीच्या प्रथम सुधारित प्रकल्प 
अहवालास सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रूपये १३४२.७२ कोटी 
कामाप्रीत्यर्थ व रुपये १०१.०० कोटी अनुषंगिक खर्चासाठी तरतूद आहे. उपशीर्ष निहाय तरतुदींचा 
गोषवारा सोबत जोडण्यात येत आहे. 


२. या योजनेस प्रदान केलेली प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या 
नोंदवहीमध्ये अनुक्रमांक ६/२०२१ वर नोंदवण्यात आली आहे. 

३. सरदर प्रकल्पाचे उर्वरित काम नियोजित वेळेत व मंजूर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे. 


४. या प्रकल्पाच्या कामावर होणारा खर्च संदर्भीय शासन निर्णय क्रमांक ३ मध्ये नमूद केल्यानुसार 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून प्राप्त होणा-या भांडवली अंशदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


५.१) राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवालातील मुद्दा क्र. १ ते २७ मधील निरीक्षणांची 
पूर्तता करावी. 

५.२) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने व मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी 
संयुक्‍तपणे प्रकल्प कालबद्ध रीत्या पूर्ण करण्याचा निश्चित कार्य आराखडा तयार करावा व 
त्यानुसार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने निधी उपलब्धतेचे नियोजन करावे. 

५.३) सदर प्रकल्प राबविण्याकरिता कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ व मुंबई महानगर Wear 
विकास प्राधिकरण यांच्यात सामंजस्य करारनामा (MOU) करण्यात यावा. सदर करारनाम्यात 
रद्द करण्यात आलेल्या ३८५३ हे. सिचनक्षमतेच्या बदल्यामध्ये प्रकल्पाच्या खालील बाजूस 
गावांना पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी प्रस्तावित सहा को. प. बंधारे यांचा समावेश करावा. 

५.४) मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने निधी वितरणास विलंब केल्यास कंत्राटदारास देय 
नुकसान भरपाई यांचे दायित्व मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने स्वीकरण्याबाबत अटी 
समाविष्ट करण्यात याव्यात. 

५.५) प्रकल्पाच्या कामाचे निरीक्षण, प्रगतीचे संनियंत्रण, कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी व प्रमाणीकरण 
करणे याकरिता कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ व मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण 
यांची कार्यकारी अभियंता स्तरावरील संयुक्‍त समिती स्थापन करणेबाबत सदर करारनाम्यात 
अट समाविष्ट करण्यात यावी . 

५.६) या प्रकल्पामुळे शासनावर कोणताही आर्थिक भार येणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 

५.७) संदर्भीय शासन निर्णय क्रमांक ३ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सर्व अटींचे पालन करण्यात 
यावे. 

५.८) सक्षम स्तरावरून तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी. 

५.९) अतिरिक्‍त दायित्व उद्भवल्यास त्यास मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची मान्यता 
मिळाल्याशिवाय सदर प्रकल्पाच्या निविदेवर वाढीव दायीत्वाचे काम करण्यात येऊ नये व खर्च 
करण्यात येऊ नये. ही जबाबदारी संबंधित कार्यकारी अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांची 
राहील. 

५.१०) सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, 

निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/१४६/(प्र.क्र. ९३/२१)/ मध्यम प्रकल्प 


CVC ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्त अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपद्धती याची 
काटेकोरपणे अंबलबजावणी करण्यात यावी. 
५.११) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे प्रकल्प कार्यान्वयीकरणाच्या विविध टप्यावर झालेल्या 
अनियमितता नियमित केल्या आहेत, असे गृहित धरता येणार नाही. 


६. सदर झासन निर्णय संदर्भीय शासन निर्णय क्रमांक ३, परिच्छेद क्र. ३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
दिनांक ०९ सप्टेंबर, २०१९ रोजी झालेल्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीत देण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी. 


८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०९१४१२५१५५०८२७ असा आहे. सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUDARSHAN 5 शद c= o- 
PAGAR NE oe 
सहपत्र :- उपशीर्षनिहाय तरतुदींचा गोषवारा (सुदर्शन पगार) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, सहपत्रांसह :- 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
११) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
१२) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
93) मुख्य अभियंता (द.व प्री व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
१४) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 
१५) उपसचिव (मो.प्र-१/मो.प्र-२/जसं/निवसं/सिंव्य/लाक्षेवि/ळपा/जवि), यांचे स्वीय सहाय्यक, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७ अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा, ठाणे. 
१८) कार्यकारी अभियंता, पालघर पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, सूर्यानगर, ता. डहाणू , 
जि. पालघर. 
१९) वित्त विभाग ( व्यय-१२/ अर्थ-०२/अर्थ-१०/व्यय-६ अ), मंत्रालय, मुंबई. 
२०) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई. 
२१) मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ. 


A -O 


CC #N 


८८0) 


S co 
ee a 


aon 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०२१/१४६/(प्र.क्र. ९३/२१)/ मध्यम प्रकल्प 


देहरजी मध्यम प्रकल्प ता. विक्रमगड, जि. पालघर 
प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता 


उपशीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा 
शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-२०२१/१४६/(प्र.क्र. ९३/२१)/ मध्यम प्रकल्प दिनांक १४/०९/२०२१ चे सहपत्र. 


(₹ कोटी) 


उपशिर्ष मंजूर प्रमा नुसार 


प्रथम सुप्रमा नुसार 


वाढ/घट 


ओशीर्ष कामे- 


आर- दळणवळण ०.३६ 


एकूण अ: ९१.८६ 


१३४२.२२ 


Hered व वितरण व्यवस्था 


अस्तरीकरण तरतूद ०.४० ० 
एकूण ब: ३३.८४ ०.५० -३३.३४ 
क) तृतीय वितरीका ४.७६ a -४.७६ 
ड) sch ata २७.७९ १०१.०० ७३.२१ 
एकूण अ:ब-क-ड: १५८.२५ १४४३.७२ १२८५.४७ 
ठळक बाबी 
अ) लाभव्यय गुणोत्तर: २.२२ (>१.५) 
बो आर्शि थक To परतावा Cd द्र . % Digitally signed by SUDARSHAN S PAGAR 
ब) आर्थिक परतावा दर (IRR): 92.92% 5009१5१05७ शका. 
PAGAR 7201 य 
(सुदर्शन पगार) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


